ग्रंथालय संचालनालयाच्या अंतर्गत 
राजपत्रित गट-ब अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.६३/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३० मे, २०१९. 


वाचा- १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पारपाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१७ प्र.क्र.४१५/ 
कार्यासन-१२/ दि. ०९.०४.२०१८ 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दि.१ जुले २००६ पासून अमलात आले 
आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ६ नुसार बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले 


आहेत. 


2. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४ व नियम ४(॥) मधील 


तरतूदीस अनुसरून प्रशासकीय कारणास्तव नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरुन सक्षम 
प्राधिका-यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील विवरणपत्रात नमुद अधिका-यांची बदलीने त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ. । अधिकाऱ्यांचे | सध्याचे पदनाम व कार्यालय | बदली नंतरचे पदनाम व कार्यालय 
क्र नाव 
a 2 ३ ४... cael 
श्री.सं.शि.जाधव | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
कार्यालय, नंदूरबार सोलापूर 
डॉ.सु.गु.मडावी | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, 
कार्यालय, गडचिरोली अमरावती. 
३. सदर अधिका-यांनी त्यांच्या नविन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी 


अनाधिकृत रजेवर जावू नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाचे आवेदन सादर केल्यास 


ते शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरतील यांची संबंधीतानी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.६३/साशि-५ 


४. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे 
सदर अधिका-याना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमूक्त करावे. बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा 
करावी. याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०५३०१८०६४८३६०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. TRS sear तात्काळ अमंलात येतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kahar 
: C=IN, o=Government Of Maharash' 


DN: |, O= ishtra, 
D a tta t fa ya ou=Higher And Technical Education Department, 
ht 


postalCode=400032, st=Mi 


2.5.4.20=bc29789a0057acl 


170e 
Ra mM b h a 1 Ka h a r Sire be etefbltocba frac cn=Dattatraya 


Date: 2019.05.30 18:14:32 +05'30' 


(द.रा.कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशोष कार्य आधिकारी, मंत्रालय मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
५. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय मुंबई 
६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञयता) महाराष्ट्र राज्य , मंबई 
ह 
8 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार, सोलापूर, गडचिरोली, अमरावती. 
. निवड नस्ती, (साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


